प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) 
घटकांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाच्या हिळछ्याचा पहिल्या हप्त्याचा 
पहिला भाग निधी रु.४७८,१९,९८,०००/- व राज्य 
समरुप हिस्सा रु.३१८,७९,९८,६६७/-एवढा निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२४/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख : २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे H. J-92024/9/2028-RH- 
Pol.(E. file No.3 820) दि.०७.०९.२०२४ रोजीचे आदेशा. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र.जा.क्र. राव्यक-ग्रागू/ 
लेखा (प्रआयो)/१5[ install ment/AAATARAT/202Y-24/ 429, दि.०९.०९.२०२४. 


३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४ 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र शासनाने वितरीत 


Soo सन २०२४-२५ या वर्षासाठीचा पहिल्या हप्त्याचा पहिळा भाग म्हणून 


रु.४७८,१९,९८,०००/- (कार्यक्रम निधी रु.४५८,७०,४८,००० + प्रशासकीय निधी रु.१९,४९,५०,००० 


= रु.४७८,१९,९८,००० ) ( अक्षरी रुपये चारशे अठ्ठयाहत्तर कोटी एकोणीस लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार 


फक्त) व राज्य समरुप हिस्सा रु.३१८,७९,९८,६६७/- (कार्यक्रम निधी रु.३०५,८०,३२,००० + 


प्रशासकीय निधी रु.१२,९९,६६,६६७ = रु.३१८,७९,९८,६६७ ) (अक्षरी रुपये तीनही अठरा कोटी 


एकोणएऐंशी लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त ) असे एकूण रू. ७९६,९९,९६,६६७/- 


(अक्षरी रुपये सातशे डाहाण्णव कोटी नव्याण्णव लक्ष डाहाण्णव हजार Geral सदुसष्ट फक्‍त ) एवढा 


(कृ.मा.प.) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२४/योजना-१० 


निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर निधी सन २०२४-२५ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र 


शासनाच्या हिछऊ्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ 


जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१) प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री आवास योजना 


(ग्रामीण) - सर्वसाधारण (he पुरस्कृत योजना) (केंद्राचा हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक 


अनुदाने, (वेतनेतर) (२५०५३०१२), या लेखाशिर्षाखाली करुन त्याखाळीच खर्ची टाकण्यात यावा. 


तसेच राज्य शासनाच्या हिछऊ्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, go इतर 


कार्यक्रम, ७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१) प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री 


आवास योजना (ग्रामीण) - सर्वसाधारण (राज्याचा हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने, 


(वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली 


रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या 


Lapa ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन 


कक्ष ग्रामीण - गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयक ठाणे 


कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२४ निधी 


वितरणाबाबतच्या दिनांक २५ जुले, २०२४ च्या शासन परिपत्रकातील, केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१२४/योजना-१० 


निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार तसेच विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१४५५११३४२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Subhash Se lala iit erie np 
Baban 110१1९0000 
(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा 
प्रतींसह) 

२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 

भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 

) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
५) नियोजन विभाग (का.१४४४) , मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 

) 


वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

८) निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


